RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ४ , अंक ५४( २) ] 


शुक्रवार, डिसेंबर ७, २०१८ / अग्रहायण १६, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ७२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


अपर आयुक्त , आदिवासी विकास , ठाणे 
वरदान संकुल, ९ वा मजला, एम.आय.डी.सी. कार्यालयासमोर , 
वागळे इस्टेट , रोड नंबर १६, ठाणे ( पश्चिम ) ४०० ६०४ . 


. 


जाहिरात 


क्रमांक आस्था -२०१८ / प्र.क्र . 


/ का . १ ( ३ ) / २८०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , क्र.- RBTC /१३०१३ ( ४) / Notification-१/ ४७४ / २०१४, दिनांक ९ जून २०१४ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध 
करून विविध विभागातील सुमारे १७ संवर्गाची पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आदिवासी 
विकास विभागांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील गट- क संवर्गातील शिक्षक संवर्गाची पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरावयाचेनिर्देश 
प्राप्त आहेत. 

सदर पदे भरण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आस्था-२०१६/ प्र.क्र . ३८७ / का . १५, दिनांक १ डिसेंबर, २०१८ 
मधील तरतुदीनुसार विशेष भरती प्रक्रिया राबवून शिक्षक संवर्गाची भरती करणेबाबत निर्देशीत आहे . 

रोजंदारी/ तासिक तत्त्वारील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांचेकडे दाखल 
रिट याचिक क्रमांक WP/ ५८६७/ २०१५ व इतर च्या अनुषंगाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाबाबत मा . सर्वोच्च 
न्यायालय , दिल्ली येथे दाखल अपील प्रकरणाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून अपर आयुक्त , आदिवासी विकास, ठाणे अंतर्गत दिनांक ३० नोव्हेंबर 
२०१८ अखेरची अनुसूचित क्षेत्रातील उच्च माध्यमिक शिक्षक , माध्यमिक शिक्षक व प्राथमिक शिक्षक या तीन संवर्गाची रिक्त पदे सरळसेवेने 
भरण्याकरिता सदरची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

मिनीस्ट्री ऑफ लॉ अॅण्ड जस्टीस , लेजिस्लेटीव्ह डिपार्टमेंट , नोटीफीकेशन, नवी दिल्ली यांनी दिनांक २ डिसेंबर १ ९ ८५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या 
अधिसूचनेतील नमूद असलेल्या अनुसूचित क्षेत्रातील गावांच्या यादीमध्ये मा . राज्यपाल महोदयांच्या ९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेतील अटी शर्तीची 
पुर्तता करीत असलेल्या ठाणे विभागांतर्गत पालघर, ठाणे व पुणे या जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील स्थानिक 
उमेदवारांकडून खालील तपशिलाप्रमाणे शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक संवर्गांची पदे भरण्याकरिता पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित 
नमुन्यात ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . 


भाग दोन - ७२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , डिसेंबर ७, २०१८ / अग्रहायण १६ , शके १९ ४० 


रिक्त पदांचा ( सामाजिक व समांतर आरक्षणानुसार ) तपशील दर्शविणारे विवरणपत्र 


पदाच्या आरक्षणाचा तपशील 


अनुसूचित जमाती 


पदनाम 


महिला 


अपंग 


मा.सै. 


खेळाडू 


भुकंपग्रस्त 


प्रकल्पग्रस्त 


सर्वसाधारण 


पद 
संख्या 


अंशकालीन 
कर्मचारी 


१ 


१ ९ ३ 


५८ 


११ 


३० 


१ ९ 


४ 


६ 


५४ 


प्रथमिक शिक्षक 

माध्यमिक शिक्षक 
कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक 


६३ 


१८ 


३ 


१० 


३ 


१ 


१ 


२० 


३ 


६१ 


१८ 


३ 


९ 


३ 


६ 


१ 


२ 


१ ९ 


टीप.- (१) वर नमूद केलेल्या समांतर आरक्षणात व पदसंख्येत बदल होऊ शकतो. 


https:/maharecruitment.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर जाहिरात व पद भरती संबंधिच्या सविस्तर सूचना उपलब्ध असून 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक ६ जानेवारी २०१ ९ पर्यंत पात्रताधारक उमेदवारांनी अर्ज करावेत . चलन स्वीकृतीचा दिनांक ७ जानेवारी २०१ ९ 
पर्यंत राहील . सामाजिक , समांतर आरक्षण व भरती संबंधिच्या अटी व शर्ती इत्यादी माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . ऑनलाईन अर्जासाठी 
व माहितीसाठी वरील संकेतस्थळ दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ पासून सुरू होईल . तसेच परिक्षेचा दिनांक, वेळ व स्थळ यथावकाश संकेतस्थळावर 
प्रसिद्ध करण्यात येईल . 


ठाणे , 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ . 


संजय मीणा ( भा.प्र.से.) , 

अपर आयुक्त , 
आदिवासी विकास , ठाणे. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR: I/ C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


